वाचा :- 


राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. (४४०६-००५३). 
शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- एस-१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ३ नोव्हेंबर, २०२३. 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे दिनांक 


3. 


mn 


g. 


24.08.2023, दिनांक 93.06.2023 व दिनांक 29.09.2023. 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६.०७.२०२३, दिनांक २४.०८.२०२३ व 
दिनांक २५.०९.२०२३. 


. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/३८८/२०२३-२४, दिनांक २३.०८.२०२३. 


. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/४०७/२०२३-२४, दिनांक ३०.०८.२०२३. 


. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/४८२/२०२२३-२४, दिनांक २०.०९.२०२३. 


. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/५१४/२०२३-२४, दिनांक २८.०९.२०२३. 


. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/५३२/२०२३-२४, दिनांक ६.१०.२०२३. 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १.११.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात "राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सीमांकन" (४४०६ ००५३) या 


राज्य योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पीत निधीतून ठाणे, गडचिरोली, चंद्रपूर, नाशिक, यवतमाळ व पश्चिम मुंबई 


(वन्यजीव) वनवृत्तासाठी रु. १०३४.१३ लक्ष (०२- मजूरी रु. १७५.८१ लक्ष, २७ - लहान बांधकामे रु. ४७५.७१ 


लक्ष व ५३- 


मोठी बांधकाम रु. ३८२.१६ लक्ष) निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भ क्र. ९ येथील दिनांक 


१.११.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


२. 


सदर योजनेअंतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरुन केलेली मागणी व वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्पिय 


प्रणाळीप्रमाणे उपलब्ध उद्दिष्टनिहाय निधी विचारात घेता, उक्त दिनांक 9.99.2023 रोजीच्या शासन 


निर्णयात आवश्‍यक सुधारणा करणची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


त्यानुसार प्रस्तुत शासन निर्णयातील परि. क्र.१ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


शासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ करिता "राखीव वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन" (४४०६ ००५३) या योजनेअंतर्गत 


उपलब्ध निधीतून ठाणे, गडचिरोली, चंद्रपूर, नाशिक, यवतमाळ, कोल्हापूर व पश्चिम मुंबई (वन्यजीव) 


वनवृत्तासाठी रु.१०१८.५९ लक्ष निधी पुढील तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी 


वनवृ 
देण्यात येत आहे :- 
(रक्‍कम रु. लाखात) 
अ.क्र वनवृत्त वन कामाचा तपशिल । ०२-मजूरी | २७- ५३- वितरीत 
विभाग लहान | मोठी रक्‍कम 
बांधकाम | बांधकामे 
गि ठाणे अलिबाग | डी.जी.पी.एस. ३७.२७ | १००.८४ | ८१.१० 298.29 
(DGPS) सर्व्हे करणे 
२ गडचिरोली a १४.५९ | ३९.४७ | ३१.७५ ८५.८१ 
|. दै. २.२२ चित ४.८२ ७.०५ 
३ चंद्रपूर शिडशा वनत वरे खांब |_ 23-98 | 900-85 | 8 || १४७.४४ 
४ नाशिक po Boundary Pillars) ५४.७० | 482.09 | 0.0 | 202.199 
षु अपर प्रधान पुणे सती ११.४३ । ३०.९४ | ४२.३७ 
मुख्य वनसंरक्षक | (वन्यजीव) 
(वन्यजीव) मुंबई 
& यवतमाळ पाढंरकवडा २.८५ ७.७२ | 0.0 | 0 १०.५७ 
वाशिम १२.९६ ३५.०७ | 0.0 | ४८.०२ 
पुसद २४.५५ | 0.0 | Ke) | 0.0 | me) 20.44 
| oO | कोल्हापूर शिक या २३०.८५ | 0.0 | | 0.0 | 230.24 
एकूण ४३१.२१ | ४६९.७० | ११७.६८ | १०१८.५९ 
१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 
२) या मध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 
३) वित्त विभागाने दि. ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 


लागू राहतील. 
४) सदर मान्यता ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 
५) सदर बांधकाम करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


७) आर्थिक वर्षाअखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधीची पडताळणी करण्यात अखर्चित निधी 
तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 
८) निधी वितरीत करताना प्रस्तुत कामे दुबार होत नसल्याची खातरजमा करावी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०३१८३३३२२०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI| GOVEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209f1258e1 70f8f617d261f81e6281 


dfbfdf28c0d, postalCode=400032, st=Maharashti 


ra, 
I Number=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A 13D04798D2EE 
7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN SABAJ| GOVEKAR 
2023.11.03 18:34:02 +05'30' 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत :- 
q 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई. 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे/गडचिरोली/चंद्रपूर/नाशिक/ यवतमाळ. 
७) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर 
९) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
qo) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
११) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-६ मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


AD 


3 
to} 


4 


£93) 
wowelreoeivoe Se Pl LDC 


११) कार्यासन अधिकारी, 4-9, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


